“हीरक महोत्सवी महाराष्ट्र - नागरी स्वच्छता 
अभियान” अंतर्गत राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांची दिनांक १ मार्च, २०२० ते ३० एप्रिल, 2020 या 
कालावधीत स्वच्छतेच्या अनुषंगाने घेण्यात येणारी 
स्पर्धा स्थगित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : स्वमअ-२०२०/प्र.क्र.४२/नवि ३४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
४था मजला, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 
दिनांक : १६ मार्च, २०२० 


पहा: 
(१) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक स्वमाअ २०१५/प्र.क्र.२३/नवि ३४, दि. १५.०५.२०१५ 
(२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक स्वमअ २०२०/प्र.क्र.४२/नवि ३४, दि. २६ फेब्रुवारी, २०२० 


शासन निर्णय: - 


दिनांक १ मे, २०२० रोजी महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा हीरक मोहोत्सव साजरा होत असून, या निमित्त 
स्वच्छ, सुंदर व हरीत महाराष्ट्राची संकल्पना साकारण्यासाठी दिनांक १ मार्च, २०२० ते ३० एप्रिल, २०२० या 
कालावधीत राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हीरक महोत्सवी महाराष्ट्र - नागरी स्वच्छता 
अभियान राबवून संदर्भीय क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील शहरांची स्पर्धा आयोजित केली आहे. 


२. राज्यामध्ये झालेला कोरोना विषाणूंचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, हा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तातडीने करणे आवश्‍यक असल्याने राज्याच्या 
हीरक महोत्सवानिमित्त संदर्भीय क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये आयोजित केलेली शहरांची स्पर्धा सध्या 
काही कालावधीसाठी शासन स्थगित करीत आहे. 


३. हौस्पर्धा जरी स्थगित केली असली तरी, कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांनी संस्थांनी पाणी, परिसर स्वच्छता आणि वैयक्‍तीक स्वच्छता याबाबत सर्व महानगरपालिका/ 
नगरपरिषद/ नगरपंचायत यांनी करावायाच्या उपाययोजनेबाबत वेगळयाने सूचना निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००३१६१५०५५०७१२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Ajit Sahebrao Palwe ‘susie: 


(अ. सा. पालवे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


it Sahebrao Palw 


Digitally ॥ 
= ‘ent Of Maharashtra, ou=Urban Development 


sz 


1032, st=Maharashtra, 
6b8257f1 105a8a62ddbd1337948a428b 
ao Palwe 


प्रति: 
१) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा. मंत्री, नगर विकास, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२०/प्र.क्र.४२/नवि ३४ 


मा. राज्यमंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


3) 
) 
) 
६) प्रधान सचिव (नवि-२) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) 
) 
) 


विभागीय आयुक्त (सर्व) 
आयुक्‍त, तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई 
जिल्हाधिकारी (सवी 
qo) आयुक्त, सर्व महानगरपालिका 
११) राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) मुंबई 
१२) प्रादेशिक उप संचालक, नगरपालिका शाखा, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सवी 
) 
) 
) 


2) 


१३) जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नगरपालिका शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय (सर्व) 
१४) मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा / नगरपंचायती (सर्व) 
१५) निवडनस्ती, नवि-३४, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


